माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयातील अधिकारी/ 
कर्मचारी यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या 
वर्षापलीकडे/ अर्हताकारी सेवेच्या ३० वर्षानंतर 
सेवेचे पुनर्विलोकन व अभिवेदन करण्यासाठी 
समिती गठीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. मातंस २०१८/ प्र.क्र. १७०/से-१/का.३९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:- १८ जानेवारी, २०२२. 


संदर्भ:- सामान्य प्रशासन विभाग,क्र. एलपीएल-२०१७/प्र.क्र.२१/का.पंधरा, 
दि. १० जून, २०१९. 


शासन निर्णय :- 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये वयाच्या ५०/५५ व्या 

वर्षेपलीकडे किंवा अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर शासकीय अधिकारी/कर्मचारी त्यांचे सेवा 
पुनर्विलोकन करुन मुदतपुर्व सेवानिवृत्त करण्याबाबतची एकत्रित कार्यवाही विहित तकण्यात दर्शविली 
आहे. त्यास अनुसरुन माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील कक्ष अधिकारी (तांत्रिक) 
गट-अ (राजपत्रित) ची ३ पदे व सहायक (तांत्रिक) गट-ब (अराजपत्रित) ची ५ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी 
२ पदांवर कर्मचारी कार्यरत आहेत.त्यासाठी उपरोक्‍त तरतुदीनुसार समिती स्थापन करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 

या कार्यासनाच्या अधिनस्त माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयातील कर्मचा-यांचे वयाच्या ५०/५५ 
व्या वर्षेपळीकडे किंवा अर्हताकारी सेवेच्या ३० वर्षानंतर सेवेचे पुनविर्लाकन करण्यासाठी पुनर्विलोकन 
समिती व सेवापुनर्विळोकनानंतर मुदतपुर्व सेवानिवृत्तीच्या निर्णया विरुध्दच्या अभिवेदनावर विचार 
करण्याकरिता अभिवेदन समिती खालील प्रमाणे गठीत करण्यात येत आहे. 


पुनर्विलोकन समितीची रचना 

01... संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय,साप्रवि, मंत्रालय, मुंबई-३२ अध्यक्ष 

२ | उप सचिव, साप्रवि (का.क्र.३९), मंत्रालय, मुंबई-३२ सदस्य 

३ | अवर सचिव, साप्रवि (का.क्र.३९), मंत्रालय, मुंबई-३२ सदस्य 

४ | कक्ष अधिकारी साप्रवि (का.क्र.३९), मंत्रालय, मुंबई-३२ सदस्य सचिव 
अभिवेदन समितीची रचना 

es संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचाळनालय,साप्रवि, मंत्रालय, मुंबई-३२ | अध्यक्ष 

२ | उप सचिव, साप्रवि (का.क्र.३९), मंत्रालय, मुंबई-३२ सदस्य 

३ | अवर सचिव, साप्रवि (का.क्र.३९), मंत्रालय, मुंबई-३२ सदस्य 

४ | कक्ष अधिकारी साप्रवि (का.क्र.३९), मंत्रालय, मुंबई-३२ सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः ATA २०१८/ प्र.क्र. १७०/से-१/का.३९ 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥89॥/99॥॥॥9.90०५९.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२२०११८१४५४२१५१११ असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


LAXMAN VISHWANATH & 7 
SAWANT 2 . 
(लक्ष्मण वि.सावंत ) 
अवर सचिव ,महाराष्ट्र शासन 


१. प्रधान सचिव (मातं), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२. संचालक (Alc), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३. उप सचिव (मातं),सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

४. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

५. कक्ष अधिकारी (तांत्रिक), माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

६. प्रधान सचिव (मातं), यांचे स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
७. संचालक (मातं), यांचे स्वीय सहायक,सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

८. निवड नस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


